प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी 
भागीदारी (PPP) तत्वावरील प्रकल्पांसाठी केंद्र 
सरकारने निर्गमित केलेल्या प्रतिकृतींची (Model) 
राज्यात अंमलबजावणी सुलभ होण्याकरीता 
निर्गमित करावयाच्या प्रस्ताव मंजुरीच्या सूचनां 
(Request For Proposal) तथा मार्गदर्शक 
सूचनांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/गृनिधो-२/शिकाना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०६ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय क्रमांक. प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/गृनिधो-२/शिकाना,दि.११.१.२०१८. 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/गृनिधो-२/शिकाना, दि.२४.१.२०१८. 


शुध्दीपत्रक :- 


प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (Ppp) तत्वावरील 


प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने निर्गमित केलेल्या प्रतिकृतींची (Model) राज्यात अंमलबजावणी सुलभ 


होण्याकरीता उक्त संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये प्रस्ताव मंजुरीच्या सूचनां (Request For Proposal) तथा 


मार्गदर्शक सूचनां निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार उक्त संदर्भाधीन दि.२४.१.२०१८ रोजीच्या 


शासन परिपत्रकातील तक्‍त्यामधीळ अ.क्र.२ येथे खालील प्रमाणे वाचावे. 


अ.क्र. कार्यक्षेत्र अंमलबजावणी यंत्रणा 

२अ । 'अ' वर्ग नगरपालिका म्हाडाच्या संबंधित प्रादेशिक मंडळाबरोबरच इच्छुक 
संबंधित 'अ' वर्ग नगरपालिका 

२्ब नगरपालिका/नगरपंचायत | म्हाडाचे संबंधित प्रादेशिक मंडळ 


तथापि, विकासक व जमीन निवडीबाबत म्हाडाच्या संबंधित प्रादेशिक मंडळानेच अंतिम 


निर्णय घ्यावयाचा आहे. 


शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रआयो.२०१७/प्र.क्र.१२/गृनिधो-२/शिकाना 


सदर शासन परिपत्रक शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२०६१४५५५७४३०९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Ramchandra —— शट त 


2.5.4.20=cf4fd1e4249e6612552db1552e149b0688899c 
ac7ecc37ca9fbf60ec7d9103d6, cn=Ramchandra 


Dhanawade ona 


Date: 2018.02.06 15:00:27 +05'30' 


(रा.कों.धनावडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, (पत्राने) 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा.मंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा.राज्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, म.वि.स. ,मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, म.वि.स.,मुंबई. 

७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, ais (पूर्व, मुंबई-५१. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

१०.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

१२.संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


